अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या अखत्यारितील 
कार्यालयांच्या खरेदीसाठी प्रशासकीय विभाग 
खरेदी समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२२/प्र.क्र.१२९/का-४ 
दालन क्रमांक ७१४, ७ वा मजला, विस्तारित इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २६ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा - 
शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक भांखस- २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 
शासन निर्णय - 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित खरेदी 
नियमपुस्तिकेमधील परिच्छेद क्रमांक २.९.२ येथील तरतुदीनुसार अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या अखत्यारितील 
कार्यालयांच्या खरेदीसाठी पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय विभाग खरेदी समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


| 9 | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग अध्यक्ष 

2 | संबंधित खरेदीदार कार्यालयाचा गट-अ दर्जापेक्षा कमी नसलेला सदस्य सचिव 
अधिकारी 

३ | सह सचिव/ उप सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग सदस्य 

४ | सहायक लेखाधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग (लेखा व कोषागार सदस्य 
संचालनालयातून प्रतिनियुक्तीने आलेले) 

4 | उद्योग सहसंचालक (भांख), उद्योग संचालनालयाचा प्रतिनिधी निमंत्रित 

६ | अन्य विभागाकडून कोणताही निमंत्रित आवश्‍यकता असल्यास निमंत्रित 

७ | तांत्रिक तज्ञ, आवश्‍यकता असल्यास निमंत्रित 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२६१६०४५६४८१४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
ASHARANI UTTAM 
cae (आ.उ.पॉटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२२/प्र.क्र.१२९/का-४ 


3. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक 


. उप सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 

. व्यवस्थापकीय संचालक, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 
. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, मुंबई 

९. 


सहसंचालक (भांख), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई 


qo, अवर सचिव (सवी/कक्ष अधिकारी (सर्व), अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


